राधाकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोरेगांव 
जि.सांगली संचालित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर विद्यालय, गुळवंची, जि. सांगली या 
शाळेचे, अमुकसिध्द बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
गुळवंची, जि.सांगली या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३३२३/प्र.क्र.३२५/२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ जून, २०२३ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.माध्य/२ हस्तांतर/ कोवि/ 
२०१८/१२७७४, दि.२८.०५.२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
राधाकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोरेगांव, ता.वाळवा, जि.सांगळी संचालित भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर विद्यालय, गुळवंची, ता जत, जि. सांगली या मराठी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित माध्यमिक (इयत्ता 
८ वी ते १० वी) शाळेचे, अमुकसिध्द बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, गुळवंची, ता. जत, जि.सांगली या संस्थेस 
व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन अमुकसिध्द बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, गुळवंची, ता. जत, जि.सांगली या 
संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३३२३/प्र.क्र.३२५/२३/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/हातीं 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०७१२०७२६७२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


Pp RAV | N RAJ A RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
६0 
2.5. 10९8656 da34 
‘95: 
MUNDHE : 
FS1 
Di 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ra, 
1D43AFSF670B5BA13, 
RAM MUNDHE 


Wa: 

) शिक्षण dase (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जि.सांगली 
) अध्यक्ष/ सचिव, राधाकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोरेगांव,ता. वाळवा, जि.सांगली 
) अध्यक्ष/ सचिव, अमुकसिध्द बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, गुळवंची, ता. जत, जि.सांगली. 
) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


